राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे 
तातडीने निकाली काढण्यासाठी स्थापन 
करण्यात आलेल्या १४ विशेष 
न्यायालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विठोन्या १३१८/प्र.क्र.५६/का-नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ मार्च, २०२२ 


पहा - 9) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.विशेन्या १३१३/प्र.क्र.६९/नऊ, दि.१७.०१.२०१४ 
२) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. विशोन्या १३१८/प्र.क्र.५६/का-नऊ, दि. ०६.०९.२०२१. 
३) जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा जा. क्र. बी.एडीएम/१५८/१४१/२०२२ , दि.४.०१.२०२२ चे पत्र. 
४) जिल्हा व सत्र न्यायालय, धुळे जा. क्र. ३५९ सन २०२२,दि.१७.०१.२०२२ पत्र. 
५) जिल्हा न्यायालय, उस्मानाबाद जा. क्र. काव्यवि/प्रशा/४५८,दि.१८.०१.२०२२ चे पत्र 
६) जिल्हा व सत्र न्यायालय, नांदेड जा. क्र. ब-४(१०/७५४/२०२२, दि.२०.०१.२०२२ चे पत्र 
७) जिल्हा न्यायालय, सोलापूर जा. क्र.आस्था/ ब-४/१०३/२०२२, दि.२१.०१.२०२२ चे पत्र 
८) जिल्हा न्यायालय, लातूर क्र.<////५७७॥.)/१२३९/२०२२,दि.२४.०१.२०२२ चे पत्र 
९) जिल्हा व सत्र न्यायालय, परभणी जा. क्र. आस्था/ब-४/९८१/२०२२,दि.२५.०१.२०२२ पत्र 
१०) जिल्हा न्यायालय, चंद्रपूर जा. क्र. /प्रशासन/५७९/२०२२, दि.२९.०१.२०२२ चे पत्र. 
११) जिल्हा न्यायालय, सांगली जा. क्र. १४२३/२०२२, दि.०२.०२.२०२२ चे पत्र 
१२) जिल्हा व सत्र न्यायालय, जालना जा. क्र. आस्था/९४८/२०२२, दि.०९.०२.२०२२ चे पत्र 
१३) जिल्हा न्यायालय, भंडारा क्र.६१(ऐ/६४३/१९५९,भाग-८, दि.१६.०२.२०२२ चे पत्र 
१४) नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.सी/८२/३८९/२०२२, दि.२२.०२.२०२२ चे पत्र 
१५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२. 
१६) जिल्हा व सत्र न्यायालय, वर्धा क्र.९४९/ ब-४-११/२०२२, दि.०२.०३.२०२२ चे पत्र 


प्रस्तावना : 


राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात संदर्भीय क्र.१ 
च्या शासन निर्णयानुसार १४ विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. सदर १४ विशेष न्यायालयातील 
एकूण ९९ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. सदर ९९ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ मिळणेबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले आहेत. संदर्भ 
क्र.१५ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार १४ विशेष 
न्यायालयातील एकूण ९९ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी नगर दिवाणी सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबई, भंडारा, 
चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा या १४ 
जिल्ह्यातील विशेष न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण ९९ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विशेन्या १३१८/प्र.क्र.५६/का-नऊ 


२. नगर दिवाणीव सत्र न्यायालय, मुंबई येथील विशेष न्यायालयाकरीता ८ पदे खालीलप्रमाणे आहेत. 


अ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
(9 न्यायालयासाठी) 

a | न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय 1 कै. 
२ ळलघुळेखक (उच्च श्रेणी) 1__ आ. ॥ 
3 अधिक्षक/शिरस्तेदार 1१ | 
४ दुभाषी शकि) शग 
4 लिपिक-टंकलेखक २ 
न हवालदार 1१ | 
७ शिपाई 1१ = 

एकूण पदे ८ 

३. वरील प्रस्तावाअंतर्गत येणारा खर्च "जे-१, २०१४, न्यायदान (दत्तमत) १०५- दिवाणी व सत्र 


न्यायालये, (०१) (०१) मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश (09) सांकेतांक क्रमांक (२०१४ ०१६३)" या 
लेखाशिर्षाखाली संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. तसेच भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, 
सातारा, सोलापूर व वर्धा या १३ जिल्हयातील विशेष न्यायालयांकरिता प्रत्येकी ७ पदे पुढीलप्रमाणे आहेत. 
अ.क्र पदनाम पदसंख्या पदसंख्या 
(१ न्यायालयासाठी) (१३ न्यायालयासाठी) 
a जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शिक आशा १३ 
२ ळलघुळेखक (उच्च श्रेणी) शिक १३ 
३ अधिक्षक/शिरस्तेदार 1१ | १३ 
४ वरिष्ठ लिपिक a ee १३ 
4 कनिष्ठ लिपिक 1१ | १३ 
६ हवालदार ८ कर. "| १३ 
७ शिपाई Fk 93 
एकूण पदे ७ ९१ 


५. वरील प्रस्तावा अंतर्गत येणारा खर्च " जे-१, २०१४, न्यायदान (दत्तमत) १०५- दिवाणी व सत्र 
न्यायालये, (०२) (०१) जिल्हा व सत्र AAAS, सांकेतांक क्रमांक (२०१४ ०१७२)" या शिर्षाखाली सन 
संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२ द्वारे प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


area निर्णय क्रमांकः विशेन्या १३१८/प्र.क्र.५६/का-नऊ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२०३१६१६०६५७६४१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by HODAWADEKAR ANAND BHARAT 
H O ) D AWA D ) F KA R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
DEPARTI ICode=400032, st=I ashtra, 
5.4.20: 


4684: 


5570863९03: 7 fcb 163 10ff5175370bf8e771 

|A1A752C2B9B028DAE403EFAAEE70CBC5944, 
3897F 7 CAE6SB80F4942F265D6F71566570CEC799DF 

n=HODAWADEKAR ANAND BHARAT 
+05'30" 


(आनंद भारत होडावडेकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 
प्रति :- 
०१. मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
०२. प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबई, 
०३. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, 
नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा, 
०४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, 
उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा, 
०५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 
०६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
०७. महालेखापाल -एक (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
०८. महालेखापाल -दोन (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 
०९. विधीव न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४,२५, 
qo. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


